ग्रामन्यायालय तामसा, तालुका 
हदगाव, जिल्हा नांदेड या 
ग्रामन्यायालयासाठी "कार्यालय प्रमुख” 
व "आहरण व संवितरण अधिकारी" 
घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०२२/प्र.क्र.२३८(१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा- 

१ शासन अधिसूचना विधि व न्याय क्रमांकः ग्रामन्या २०१३/प्र.क्र.८९/का.बारा, 
दिनांक १२ मार्च, २०१४. 

२ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११. 

३ शासन शुद्धीपत्रक, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१२. 

४ प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक B(W)A-9808 of २००९/ 
२२३५/४०२२४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक १२ मार्च, २०१४ रोजीच्या शासन अधिसुचनेअन्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील तामसा, तालुका हदगाव येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात आली आहे. तसेच, उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथे नमूद दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये व संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये 
राज्यात स्थापन करण्यात येणा-या एकूण २५ ग्राम न्यायालयांसाठी पद निर्मिती करण्यात आली आहे. 
जिल्हा न्यायालय नांदेड यांनी तामसा, तालुका हदगाव या ग्राम न्यायालयासाठी न्यायाधिकारी, ग्राम 
न्यायालय तामसा, तालुका हदगाव, (दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी 
हदगाव) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची विनंती मा.उच्च न्यायालय मुंबई 
यांचेमार्फत केली आहे. त्या अनुषंगाने न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तामसा, तालुका हदगाव जिल्हा 
नांदेड यांना नांदेड येथील ग्राम न्यायालय तामसा, तालुका हदगाव या ग्राम न्यायालयासाठी ग्राम 
न्यायालय योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःडीडीओ २०२२/प्र.क्र.२३८(१)/का.१२ 


शासन निर्णय- 

तामसा, तालुका हदगाव, जिल्हा नांदेड येथे ग्राम न्यायालय कायदा २००८ अंतर्गत स्थापन 
करण्यात आलेल्या ग्रामन्यायालयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम क्रमांक १५(३) व 
१५६ अन्वये न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तामसा, तालुका हदगाव, जिल्हा नांदेड यांना "कार्यालय 
प्रमुख" तसेच, “आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तिय 
बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग एक, 
अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११३०१७३५१२३४१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND. 


DN: 
B H AGYAS H R E E JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d56784946291 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdf02802 
2a8b9ce837a7c854bb, postalCode=400032, st=Maharas| 
RAJ E N D RA B H Al D KAR ber=FB84F EFEFE4EE219C1BC35B35201C 14EABO903E81 
94A7413A74EED93F32AFDBO, cn=BHAGYASHREE RAJENDRA 


Date: 2022.11.30 17:37:27 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड, 
३. न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय तामसा, तालुका हदगाव, जिल्हा नांदेड / दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हदगाव 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी नांदेड, 
उप कोषागार अधिकारी, नांदेड 
कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (का.१२). 


oa ae 6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


